मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना 
करण्यासाठी इस्रायल देशाच्या कंपनीसोबत केलेल्या 
प्राथमिक करारानुसार निधी वाटपाबाबत.... 
(लेखाशिर्ष-२२१५ ए०२३) 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः क्र.ग्रापापु-२०१७/प्र.क्र.१४५/पापु-१० 
जी. टी. हॉस्पिटल आवार, नवीन मंत्रालय, . 
७ वा मजला, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख:दिनांक: १३ डिसेंबर,२०१८ 


वाचा - 
१) झासन निर्णय समक्रमांकःक्र. ग्रापापु-२०१७/प्र.क्र.१४५/पापु-१०,दिनांक ३ डिसेंबर, २०१८ 


शुध्दीपत्रक - 
उपरोक्त संदर्भाधीन (वाचा) येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ४ पुढीलप्रमाणे 
वाचण्यात यावा.. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक 
०२/०४/२०१८ अन्वये या विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात तसेच सदर परिपत्रकातील अटी व शर्तीच्या 
अधीन राहून मुक्‍त करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकामधील तसेच परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील 
अनुक्रमांक १ ते ८ व क्र. ८ मधील तपासणी सूचीतील अनुक्रमांक १ ते १० मधील अटी व शर्तीची पुर्तता होत 
असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१३१६३७२१३१२८असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Vasant Bhimrao Mane 

Va S a Nn t DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Water Supply and 

e Sanitation Department, 

B h | mM fa O postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=280e2beac20f526041fee94f622 
6522e1407a7f6aa0b06c8769634d48c297 

M a Nn e 6bc, cn=Vasant Bhimrao Mane 
Date: 2018.12.13 03:25:19 -08'00' 

वसंत भि.माने 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
१. महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र्‌ -१ मुंबई. 


शासननिर्णयक्रमांकःग्रापापु-2017/प्र.क्र.145/पापु-10 


२. महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र -२ नागपूर. 
मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
४. मा.राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
५. मा.विधानमंडळ सदस्य (सवी. 
६. मा.प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 
८. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
९. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद 
१०.जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद 
११. उप सचिव तथा नियंत्रण अधिकारी, (रोख शाखा) पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
मंत्रालय मुंबई. 
१२. संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय संस्था,(वासो) बेलापूर, नवी मुंबई. 
१३. अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण औरंगाबाद . 
१४. संचालक (वित्त), तथा आहरण संवितरण अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, 
सिडको भवन, नवी मुंबई. 
१५.उपसंचालक भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, औरंगाबाद. 
१६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
औरंगाबाद/जालना/बीड/हिंगोली/परभणी/लातूर/नांदेड/उस्मानाबाद. 
१८. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, 
औरंगाबाद/जालना/बीड/हिंगोली/परभणी/लातूर/नांदेड/उस्मानाबाद. 
१९. अपर मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
२०. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
२१. मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंबई. 
२२. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४४३) वित्त विभाग(व्यय-३) मंत्रालय मुंबई. 
२३. कार्यासन (पापु-०४,०६,०७,१७,१८,१३, व २०) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय 
मुंबई. 
२४. निवडनस्ती (पापु-१०) 


ae 


पृष्ठरपैकी२ 


